अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर व 
अहमदनगर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा.बां.प्रादे.विना/प्रआ/दर्जोन्नत/राहुरी जि.अ.नगर/३७८४/२०२२, 
दि.१८/०७/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर व अहमदनगर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SUA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, 
सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SoA करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव 
विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर व अहमदनगर तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ ' साखळी क्रमांक दर्जान्नत दर्जान्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
दिं ; पारनेर सुपा रस्ता रामा ६९-ते । इतर जिल्हा । (०/०० ते ११/६००) | ११.६०० | प्रमुख जिल्हा 
वडनेर हवेली राळेगणसिध्दी  ।मार्ग ११०- ११.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग- २१८ 
रस्ता.(ता. पारनेर) 
२. प्रजिमा १९५-ते नांदुरा पठार ते | इतर जिल्हा । (0/00 ते 40/00) १०.०० । प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा हद्द रस्ता (AT. पारनेर) ।मार्ग ३२६- १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग- २१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०२/नियोजन-२ 


नारायणडोहो पारगांव मौला  । ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते १०/२००) | १०.२०० | प्रमुख जिल्हा 
बाबुर्डी घुमट ते प्ररामा ८-ळा  ।४२ १०.२०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग- २२० 
जोडणारा रस्ता .(ता. 
अहमदगनर) 
एकूण ३१.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३१.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४७३६.३६५ + 
३१.८००) म्हणजेच ४७६८.१६५ कि.मी. इतकी व इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.६०० कि.मी. 
ने घट होवून एकूण लांबी (३३९६.४२० - २१.६००) म्हणजेच ३३७४.८२० कि.मी. इतकी होईल. तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९८०२.९८०- 
१०.२००) म्हणजेच ९७९२.७८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांकर२०२२१११७१५०३४२३५१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN ४ 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


nN SG & 


262) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


